पर्यटन विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re- engineering 
करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा 
अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस २०२४/०७/प्र.क्र.१५५/पर्यटन-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चोक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०२, ऑगस्ट, २०२४. 
संदर्भ - १) नगर विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र :नविवि २०२३/प्र.क्र.नवि-२९,दि २२ ऑगस्ट, २०२३. 
२) राज्य सेबा हक्क आयोग यांचे क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१०७/मुसेहआ/कक्ष-१,दि.१७.११.२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. मुख्य आयुक्‍त, 
राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस पर्यटन विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re-Engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर देण्यात आलेल्या निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास 
गटाची नेमणूक करण्यात येत आहे :- 


(९) पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याकडील सेवांसाठी 
खालीलप्रमाणे अभ्यास गट स्थापन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. धकाऱ्यांचे पदनाम पद 
१. | संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. | उप सचिव (पर्यटन-१), पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंब सदस्य 
३. | महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पयटन विकास महामंडळ, मुंबई. सदस्य 
४. | मुख्य लेखा अधिकारो, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. सदस्य 
५. | उप संचालक, पर्यटन संचालनालय, पुणे. सदस्य 
६. | सहायक संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


(२) अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
१. अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व 
सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 
२. Common Application form तयार करणे. 
३. Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
४. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्‍चित करणे. 


(३) अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी :- उपरोक्त अभ्यास गटांनी आपला अहवाल तीन 
महिन्यात शासनास सादर करावा. 
(४) सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०७/प्र.क्र.१५५/पर्यटन-१ 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०२१२३९२४७१२३असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष जया विठठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


4 
aP 
ve 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, महाआयटी, मुंबई. 

१०. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना केंद्र (NIC), महाराष्ट्र, १९ बा मजला, नविन प्रशासन भवन, मुंबई 
११. उप सचिव (पर्यटन-१), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उप सचिव (पर्यटन-४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती/पर्यटन-१ 


PREM SK ww 


oh 2K 2 2s 2 ok ok ok 


पृष्ठ २ पैकी 2 


